महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या पदवीधर व शिक्षक 
मतदारसंघातील निवडणूकींसाठी मतदार 
यादीमध्ये नाव नोंदणी करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शासन परिपत्रक क्रमांक.एमईडी १०२२/प्र.क्र.३२५/शिक्षण-२ 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, 
गो.ते.रुग्णालयाची नवीन इमारत, ९ वा मजला, गो.ते. रुग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय,मुंबई Yoo ००१ 
दिनांक:- 06/99/2023 


dat: १. भारत निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र.३७/॥_७/२०२३-₹३१७ (/०-॥, 
दि.०९/०८/२०२३. 
२. अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे 
अर्धशासकीय पत्र क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५४९२/२३/३३, दि.१८/०९/२०२३. 


परिपत्रक 


भारत निवडणूक आयोगाच्या दि.०९/०८/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या निर्देशानुसार , 
राज्यातील मुंबई व कोकण पदवीधर तसेच मुंबई व नाशिक विभाग शिक्षक विधानपरिषद मतदारसंघामध्ये 
सन २०२४ मध्ये होणाऱ्या fea निवडणूकींसाठी त्या विभागातील अनुक्रमे पदवीधर व शिक्षक यांची 
दि.०१/११/२०२३ या अर्हता दिनांकावर पूर्णत: नविन मतदार यादी (de-novo electors roll) तयार 
करण्याची मोहीम दि.३०/०९/२०२३ पासून सूरू होत आहे. या मोहिमेंतर्गत दि.३०/०९/२०२३ ते 
दि.०६/११/२०२३ या कालावधीत पदवीधर मतदार नोंदणीसाठी नमुना १८ (Form १८) व शिक्षक मतदार 
नोंदणीसाठी नमुना १९ (Form १९) स्विकारण्यात येतील. दि.२३/११/२०२३ रोजी प्रारूप मतदार याद्या 
प्रसिध्द करण्यात येतील व दि.२३/११/२०२३ ते दि.०९/१२/२०२३ या कालावधीत दावे व हरकती 
स्विकारल्यानंतर, दि.३०/१२/२०२३ रोजी अंतिम मतदार याद्या प्रसिध्द करण्यात येतील. 


२. उपरोक्त द्दिवार्षिक निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यासाठी, मुंबई व कोकण विभागातील पात्र 
पदवीधर व्यक्तींनी तसेच मुंबई व नाशिक विभागातील पात्र शिक्षकांनी त्या संबंधित विभागामध्ये 
पदवीधर/शिक्षक मतदार म्हणून मोठ्या प्रमाणात नाव नोंदणी करावी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मुंबई, कोकण व नाशिक विभागातील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, 
अभिमत विद्यापीठे, vRaAlimMs) येथील सर्व आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांचे महाविद्यालय व त्याअंतर्गत 
येणाऱ्या महाविद्यालयांनी खालीलप्रमाणे मोहिम राबविण्याबाबतची विनंती अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य 
निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून करण्यात आली आहे. या निवडणूकांसाठी संबंधित 
विभागीय आयुक्‍त हे मतदार नोंदणी अधिकारी (Electoral Registration Officer) तसेच त्या विभागातील 
जिल्हाधिकारी हे सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी (Assistant Electoral Registration Officer) असतात. 


३. मुंबई व कोकण विभागातील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, अभिमत विद्यापीठे, एम्स (AllMS) 
येथील सर्व आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांचे महाविद्यालय व त्याअंतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयांनी विद्यापीठे व 
त्या अंतर्गत असलेल्या महाविद्यालयांनी पुढीलप्रमाणे मोहिम राबवावी:- 


अ) पदवीधर मतदार संघ:- 


° मुंबई व कोकण विभागामध्ये पदवीधर विधानपरिषद मतदारसंघासाठी मतदार यादी तयार करण्यात 
येत असल्याने, त्या विभागातील पात्र पदवीधर शिक्षकांनी (अर्हता दिनांक दि.०१.११.२०२३ पूर्वी किमान ३ 


वर्षे आधी पदवी धारण केलेल्या) संबंधित पदवीधर मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये नाव नोंदविण्याचे 
आवाहन करण्यात यावे तसेच प्रोत्साहित करण्यात यावे. 


° मुंबई व कोकण विभागातील विद्यापीठ/ महाविद्यालये/शिक्षण संस्था/ शाळामध्ये कार्यरत असलेल्या 
पात्र पदवीधर शिक्षकांना संबंधित पदवीधर विधान परिषद मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये नांव नोंदणी 
करण्यासाठी नमुना १८ (FORM १८) भरावा लागेळ. सदर नमुना १८, संबंधित विभागीय आयुक्‍त (या 
निवडणूकीचे मतदार नोंदणी अधिकारी), संबंधित जिल्हाधिकारी (या निवडणूकीचे सहायक मतदार नोंदणी 
अधिकारी), विभागीय आयुक्तांकडून पदनिर्देशित केलेले उप विभागिय आयुक्‍त तसेच तहसिलदार यांच्या 
कार्यालयात उपलब्ध असतील तसेच सदर योग्यरित्या भरलेले अर्ज त्या कार्यालयात भरून देता येतील. 
त्याच प्रमाणे, हा नमुना मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
https://ceo.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर Downloads / DownloadForms/Form-4¢ pat 
येथे सुद्धा उपलब्ध आहे. सदर नमुना संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करून घेऊन (MC काढून) भरुन देता 
येईल. (ऑन-लाईन पद्धतीने नमूना सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही). 


° योग्य रितीने भरलेला नमुना १८ (FORM १८), त्यासोबत शैक्षणिक पात्रतेच्या आवश्‍यक पुराव्यासह 
वर नमूद संबंधित कार्यालयात सादर करण्यात यावा. सदर अर्ज प्रत्यक्ष कार्यालयात सादर केल्यास, संबंधित 
पदनिर्देशित अधिका-याला मूळ पदवी प्रमाणपत्र/ गुणपत्रिका किंवा अन्य विहित कागदपत्र दाखवावे लागेल. 
टपालाद्वारे नमुना १८ पाठविल्यास, संबंधित शैक्षणिक पात्रता दर्शविणारा पुरावा/कागदपत्रे पदनिर्देशित 
अधिकारी/सहायक पदनिर्देशित अधिकारी/संबंधित जिल्ह्यातील राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक 
यांच्याकडून प्रमाणित केलेली असणे आवश्‍यक आहे. 


ब) शिक्षक मतदार संघ- 


° मुंबई व नाशिक विभागामध्ये शिक्षक विधानपरिषद मतदारसंघासाठी मतदार यादी तयार करण्यात 
येत असल्याने, त्या विभागातील लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० च्या अधिनियम २७ (३) (ब) खाली राज्य 
शासनाने निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेने निश्चित केलेल्या, माध्यमिक झाळेपेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या 
शैक्षणिक संस्थामध्ये दि.०१.११.२०२३ या अर्हता दिनांकापूर्वीच्या लगतच्या सहा वर्षामध्ये किमान 3 वर्षे 
शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना संबंधित शिक्षक मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये नाव 
नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात यावे तसेच प्रोत्साहित करण्यात यावे. 


° मुंबई व नाशिक विभागातील पात्र शिक्षकांना संबंधित शिक्षक विधान परिषद मतदार संघाच्या 
मतदार यादीमध्ये नांव नोंदणी करण्यासाठी नमुना १९ (FORM १९) व त्यासोबत विहित नमुन्यातील संबंधित 
शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाने दिलेले प्रमाणपत्र भरावे लागेळ. सदर नमुना १९ व विहित प्रमाणपत्राचा नमुना, 
संबंधित विभागीय आयुक्‍त (या निवडणूकीचे मतदार नोंदणी अधिकारी), संबंधित जिल्हाधिकारी (या 
निवडणूकीचे सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी), विभागीय आयुक्तांकडून पदनिर्देशित केलेले उप 
विभागिय आयुक्‍त तसेच तहसिलदार यांच्या कार्यालयात उपलब्ध असतील तसेच सदर योग्यरित्या भरलेले 
अर्ज त्या कार्यालयात भरुन देता येतील. त्याच प्रमाणे, नमुना १९ व विहित प्रमाणपत्राचा नमुना, मुख्य 
निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या https://ceo.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
अनुक्रम, Downloads / DownloadForms/Form-98.pdf व Downloads /DownloadForms 


/Certificate- Form-98.pdf येथे सुद्धा उपलब्ध आहेत. सदर नमुने संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घेऊन 
(प्रिन्ट काढून) भरून देता येतील. (ऑन-लाईन पद्धतीने नमूना सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही) 


° योग्य रितीने भरलेला नमुना १९ (FORM १९), त्यासोबतच्या वर नमूद केलेल्या विहित 
प्रमाणपत्रासह उपरोक्त संबंधित कार्यालयात सादर करण्यात यावा. 


8. एकत्रित स्वरुपात अर्ज (Application in ७५॥१ प्रत्यक्ष किंवा टपालाद्वारे स्विकारण्यात येत नाहीत. 
तथापि, संस्था प्रमुख (Head of Institution) area संस्थेतील पात्र शिक्षक/पदवीधर कर्मचा-यांचे अर्ज 
एकत्रित रित्या सादर करू शकतात. राजकीय पक्ष, मतदान केन्द्र निहाय प्रतिनिधी किंवा रहिवाशी 
कल्याणकारी संघटना यांच्यामार्फत एकत्रित स्वरुपात अर्ज (Application in bulk) WT होणा-या अर्जाचा 
विचार करण्यात येणार नाही. 


५. विधानपरिषदेच्या शिक्षक तसेच पदवीधर मतदार संघासाठी मतदार म्हणून नाव नोंदणी 
करण्यासाठीची पात्रता तसेच कार्यपध्दती या बाबतची सविस्तर माहिती भारत निवडणूक आयोगाच्या पत्र क्र. 
३७/एलसी/इन्स्ट/इसीआय/एफयुएनसी/इआरडी/इआर/२०१६ दि. ५ सप्टेंबर, २०१६ च्या पत्रात नमूद 
करण्यात आली आहे. सदर पत्र मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
https://ceo.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर “Schedule for de-novo preparation of 
electoral rolls w.r.t. 9-99-2023 as qualifying date in respect of Graduates' and Teachers’ 


Constituencies of State Legislative Council" या शिर्षकाखाली उपलब्ध आहे. 


&. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२३११०३१९०६०८६८१३ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by AJIT TUKARAM SASULKAR 
AJ | T T U KA RAM DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 
EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=09df106c443b4977e7463338fa58f736fdb4fe137863b1783 


45a5ead34dbfb1 2, postalCode= 
INumber=71214F99804ABAAE1EA28D5F794C1BA337889880D 

0C567C29D025934340956DF, cn=AJIT TUKARAM SASULKAR 

Date: 2023.11.06 13:59:52 +05'30' 


(अजित सासुलकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
मा. राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव 
मा. अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी मंत्रालय, मुंबई 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी (सर्व) 
. कुलगुरू, सर्व विद्यापीठे (संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे मार्फत) 
५. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे 
६. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व प्रमुख रूग्णालये (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) 
. संचालक प्राध्यापक, महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे 
१०. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शुश्रूषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ, मुंबई 
११. सहसंचालक (वैद्यकीय), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
१२. कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 


93. 


१४. 


१६५. 


अधिठाता (सर्व, शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुष महाविद्यालये व रूग्णालये (संचालक, वैद्यकीय 

शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई व संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई यांचे मार्फत). 
अधिष्ठाता/प्राचार्य (सर्वी, राज्यातील अभिमत विद्यापीठाझी संलग्नित सर्व आरोग्य विज्ञान महाविद्यालये 
(संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई व संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई यांचे 
मार्फत). 

निवड नस्ती (शिक्षण-२) 


